महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “स्रीरोग व प्रसुती 
तज्ञ” या पदाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५५/सेवा 2 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ - 
१) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५५/सेवा-२, दि.२४.०२.२०२१. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 


शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “स्रीरोग व प्रसुती तज्ञ” 
(वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम 
ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन दि.२४.०२.२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर 
ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात कोणतेही आक्षेप, हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यानुसार महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “स्त्रीरोग व प्रसुती तज्ञ* या पदावर कार्यरत 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठती सूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


v. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२२०२२३११२५५८७२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chandrakant Haridas Wade 


h k DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Social Justice & 

7) a Nn fa a Nn Special Assist Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90bedd576 
85ealce3af533f64bce, 


Haridas Wade कावी 
Date: 2022.02.23 17:05:36 +05'30' 
(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd, 


१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५५/सेवा-२ 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व TH), मुंबई. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
५. जिल्हा area चिकिस्तक, सामान्य रूग्णालय (सर्व) 
६. संबंधित अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
७. निवडनस्ती (सेवा-२) 


KKEKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५५/सेवा-२, दिनांक 23.02.2022 सोबतचे विवरणपत्र 


१. संवर्गाचे नाव - विशेषज्ञ संवर्गातील “स्रीरोग व प्रसुती तज्ञ” 


२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


नियम | विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नाव | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा | मूळ प्रवर्ग | नियम ३ (२) (ओ ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
३(२)(बो मार्ग प्रवर्ग नुसार संवर्गात दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार (सरळसेवा/ प्रत्यक्ष रूजू ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) दिनांक मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (2) (3) (४) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
णं डॉ. (श्रीमती ) अर्पिता प्रदीप वावरकर पदोन्नती २६.१२.६० खुला खुला ३१.१२.९९ ३१.१२.९९ ३१.०५.२२ डी.जी.ओ. 
(६२ वर्षे) 
२ | डॉ. (श्रीमती) कविता भगवान अंभोरे पदोन्नती २८.०५.६१ अ.जा. अ.जा. ०१.०७.२००० | ०१.०७.२००० | ३१.०५.२२ | एम.डी.(स्रीरोग) | उशीरा रूजू 
(६२ वर्षे) 
३ | डॉ. (श्रीमती) शोभना कन्हेयासिंग सरळसेवा | २०.०६.६५ | वि.जा.अ चिं १४.०४.०१ १४.०४.०१ ३०.०६.२३ | एम.डी.(स्रीरो) | अनधिकृत 
तेहरा गैरहजर 
४ | डॉ. सुनील मारूतीराव सोनावणे सरळसेवा । ०४.०७.६५ अ.जा. शिक ०३.०६.११ ०३.०६.११ ३१.०७.२३ | एम.डी.(स्रीरोग) 
५ | डॉ. (श्रीमती) विजया मधुकर पवनीकर पदोन्नती २२.०८.६१ विमाप्र | 09.90.98 09.90.98 39.04.22 डी.जी.ओ 
(६२ वर्षे) 
६ । डा. श्रीमती) सुलभा एल. मुल पदोन्नती ०६.१२.६० खुला अ.जा. २०.०७.२० २०.०७.२० ३१.०५.२२ डी.जी.ओ तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती 
७ | डॉ. (श्रीमती) मंगला प्रकाशा सुर्यवंशी पदोन्नती ०२.०४.६२ खुला खुला २०.०७.२० २०.०७.२० ३१.०५.२२ डी.जी.ओ तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५५/सेवा-२ 


_— आ्णद्यमा याच्या 


नियम | विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नाव | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा | मूळ प्रवर्ग | नियम ३ (२) (।) | ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
३(२)(ब) मार्ग प्रवर्ग नुसार संवर्गात दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नुसार (सरळसेवा/ प्रत्यक्ष रूजू ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) दिनांक मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (3) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
८ | डॉ. जयवंतसी. फुले पदोन्नती १२.०३.६० खुला अ.ज. २१.०७.२० २१.०७.२० ३१.०३.२२ डी.जी.ओ. तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती 
९ | डॉ. नंदकुमार डी. पोखरकर पदोन्नती ०२.०६.६२ खुला खुला २४.०८.२० २४.०८.२० ३०.०६.२२ डी.जी.ओ. तात्पुरती 
(६० वर्षी पदोन्नती व 
उशीरा रूजू 
णं डा. (श्रीमती) आज्या आर. गेडाम पदोन्नती १२.०७.६४ खुला अ.जा. ०७.१०.२० ०७.१०.२० ३१.०५.२३ डी.जी.ओ. तात्पुरती 
(६० वर्षे) पदोन्नती व 
उशीरा रूजू 
णि डॉ. सुभाष धर्माजी गायकवाड पदोन्नती १८.०५.६१ खुला अ.जा. 23.90.90 23.90.20 39.04.22 डी.जी.ओ. तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती 


KKKKKKKKKKKKKERER ER 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


